आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित 
आश्रमशाळांना अतिरिक्त तुकडीवाढ मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा-२०२१/प्र.क्र.१० (भाग-२)/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-०८ मार्च, २०२३ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शाआडा-२००८/प्र.क्र.१०२/का.१३, 
दि.०२.०८.२००८ 

2) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र. अआशा. २०१९/प्र.क्र.१०२/का.११, 
दिनांक ११.०६.२०१९ 

3) आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआश्ा.२०२२/प्र.क्र.५४/का.७ (१/ 
३७१९, दिनांक ०४.०७.२०२२ 

४) आयुक्त आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआशझा.२०२२/प्र.क्र.५४/का.७ (१/ 
६८५५, दिनांक २८.११.२०२२ 

५) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआझ्ा-२०२२/का.७ (१/६९३८, 
दि. ३०.११.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा मंजूर असून 
स्वंयसेवी संस्थामार्फत सद्यस्थितीत ५३८ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये 
सर्व निवासी विद्यार्थी हे आदिवासी समाजाचे असतात. 


आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली आश्रमशाळा योजना राबविताना असे लक्षात आले की, 
बर्‍याच ठिकाणी आश्रमशाळांमधील क्षमता (प्रत्येक वर्गात vo निवासी व १० अनिवासी विद्यार्थी) पूर्णपणे 
वापरल्यानंतर देखिल तेथील परीसरात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या बर्‍याच अनिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमधुन 
प्रवेश मिळत नाही. त्यानुषंगाने आदिवासी विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळांना दिनांक ०२.०८.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये २०० अतिरिक्‍त तुकडयांना मान्यता देण्यात आली 
होती. अतिरिक्‍त तुकडया मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्‍त तुकडयांसाठी पुरेशा 
सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत तसेच पुरेशी विद्यार्थीसंख्याही उपलब्ध नसल्याने त्यापैकी बऱ्याचशा अतिरिक्त 
तुकडया सद्यस्थितीत बंद आहेत. अपर आयुक्‍त (मुख्यालय), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी 
दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार एकूण ३७ अतिरिक्त तुकडया 
सद्यस्थितीत बंद आहेत. 


स्वंयसेवी संस्थाकडून त्यांच्या अनुदानित आश्रशाळेच्या परीसरामध्ये पुरेश्ाप्रमाणात अनुसूचित जमातीचे 
विद्यार्थी उपलब्ध असल्याने सदर शाळांना नियमित तुकडयांव्यतिरिकक्‍त अतिरिक्‍त तुकडीवाढ देण्याची मागणी 
स्वंयसेवी संस्थाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक तसेच अपर 
आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती यांच्याकडे स्वंयसेवी संस्थानी अतिरिक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०२१/प्र.क्र.१० (भाग-२)/का-११ 


तुकडयांची मागणी केल्यानुसार राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांना अतिरिक्‍त तुकडीवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकासांतर्गत सेवाभावी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱया अनुदानित आश्रमशाळांना 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी च्या अतिरिक्‍त 
तुकडयांपैकी सद्यस्थितीत बंद असलेल्या अतिरिक्त तुकडयांची माहिती अपर आयुक्त (मुख्यालय), आदिवासी 
विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांना मंजूर करण्यात आलेल्या २०० अतिरिक्त तुकडयांपैकी आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, नागपूर यांचे कार्यक्षेत्रांतर्गत मंजूर ४९ तुकडयांपैकी ३७ तुकडया बंद आहेत. 

स्वंयसेवी संस्थानी अतिरिक्‍त तुकडयांची मागणी केल्यानुसार आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक तसेच 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती यांचेकडून सादर करण्यात आलेल्या 
अतिरिक्त तुकडीवाढीच्या प्रस्तावांपेकी खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या राज्यातील आदिवासी विकास 
विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांना शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून नमूद 
केल्यानुसार अतिरिक्‍त तुकडया मंजूर करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अतिरिक्त तुकडया बंद बंद तुकडया वाटप केलेल्या संस्थेचे व| प्रकल्प मंजूरी 
पडलेल्या संस्थेचे / अनुदानित | अनुदानित आश्रमशाळेचे नाव अधिकारी व । देण्यात येत 
आश्रमशाळेचे नाव व बंद अपर आयुकत | असलेल्या 
पडलेल्या तुकडया अतिरिक्त 

तुकडया 


हि ए.आ.वि.प्र. देवरी अंतर्गत | ज्ञान विकास मंडळ साक्री जि. धुळे | प्र.अ. धुळे इ.१लीते 
अनुदानित आश्रमशाळा बुधेवाडा | संचलित अनुदानित प्राथमिक | अ.आ. नाशिक) इ.४थी 


बंद पडलेली 5.9 ली ते इ.४ थी | /माध्यमिक आश्रमशाळा, इंदवे, (४ तुकडया) 
ची अतिरिक्‍त तुकडी ता. साक्री, जि. धुळे. 
एकूण | ok | g 


उपरोक्त प्रमाणे ज्ञान विकास मंडळ साक्री जि. धुळे संचलित अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक आश्रमशाळा, 
sad, ता. साक्री, जि. धुळे या अनुदानित आश्रमशाळेस राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळेच्या बंद पडलेल्या 
तुकडयांपैकी ४ अतिरिक्‍त तुकडया शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळेसंदर्भातील शासनाचे वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश व 
अटींचे तंतोतंत पालन करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
२) सदर अतिरिक्त तुकडयांसाठी अनुज्ञेय देय होणारे अनुदान व शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३) उपरोक्त अतिरिक्‍त तुकडयांसाठी अनुज्ञेय शिक्षकांची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अशी मान्यता देण्यापूर्वी अपर आयुक्त यांनी शासन निर्णय दिनांक ११ जून, २०१९ अन्वये देण्यात 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआशा-२०२१/प्र.क्र.१० (भाग-२)/का-११ 


आलेल्या सूचनांचे पालन करावे तसेच आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक यांचेशी संपर्क साधुन 
राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमधील अतिरिक्त ठरलेले कोणतेही शिक्षक समायोजनासाठी 
शिल्लक नाहीत अशा प्रकारचे त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस मान्यता 
देण्यात यावी. 

४) प्रत्येक अतिरिक्‍त तुकडीत vo निवासी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे प्रवेशा देण्यात 
यावा. 

५) प्रचलित नियमानुसार प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळांतील अतिरिक्‍त तुकडयांकरीता अनुज्ञेय 
असणाऱ्या (वेतन खर्चाच्या ८ टक्के व १२ टक्के) आकस्मिक खर्चास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

६) अतिरिक्त तुकडयांतील मुलांचे जेवण तयार करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ 
नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) सदर अतिरिक्त तुकड्यांच्या अनुषंगाने शासनाकडे अथवा आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यास अथवा अतिरिक्‍त तुकडीच्या संदर्भातील अटी व शातींचा भंग 
झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची मंजूरी रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१११३३८५१६७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


itally signed by UDAY GANPAT GAWAS. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ~UDAY GANPAT ४ नन 
GAWAS aye eer 


6, 0९ 
8F FDE299AD6627F48BD01E8 
cn=UDAY GANPAT GAWAS, 


(उदय ग. गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3 
pal 
o ग 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, मंत्रालय. 
सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प विकास. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 

सर्व संबंधित शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),जिल्हा परिषद (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 
सर्व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 

अध्यक्ष/सचिव, ज्ञान विकास मंडळ साक्री, जि. धुळे संचलित अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा, इंदवे, 
ता. साक्री, जि. धुळे. 

१४) निवडनस्ती (का.११). 


“८० A 


SS 882 20022 Oe 


शट 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


Se Se >. a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


